पुरवठा संवर्गातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी/ 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी, गट - अ 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ व 
दि.०१.०१.२०२३ ची स्थिती दर्शविणारी 
तात्पुरती जेष्ठतायादी प्रसिध्द 
करणेबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता - २१२३/प्र.क्र.१०६/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३. 


वाचा : 9) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता-२१२१/ 
प्र.क्र.११/ ना.पु.१५, दि. ३१ डिसेंबर, २०२१. 
२) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता- 
२१२१/ प्र.क्र.११/ ना.पु.१५, दि. ०४ मे, २०२२. 


प्रस्तावना :- 

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त जिल्हा व विभागीय 
कार्यालयातील पुरवठा संवर्गातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ०१.०१.२०२१ ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम जेष्ठतायादी 
दि.०४.०५.२०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. आता, दि.०१.०१.२०२२ व 
दि.०१.०१.२०२३ ची ज्येष्ठता यादी अंतिम करण्यासाठी तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन परिपत्रक :- 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त जिल्हा व विभागीय 
कार्यालयातील पुरवठा संवर्गातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
गट-अ या पदावरील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२२ व दि.०१.०१.२०२३ ची स्थिती दर्शविणारी 
तात्पुरती ज्येष्ठतायादी सोबतच्या परिशिष्ट-अ व परिशिष्ट-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत 
आहे. 
२. सर्व विभागीय आयुक्तांना विनंती करण्यात येते की, सदर अंतिम ज्येष्ठता यादीस 
योग्यरित्या प्रसिद्धी देवून ती विभागातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी. 
सदर ज्येष्ठता यादीबाबत संबंधीत अधिका-यांचे आक्षेप असल्यास, संबंधित अधिका-यांनी ते 
त्यांच्या आक्षेपाच्या समर्थनार्थ योग्य पुराव्यासह/प्रमाणपत्रासह विभागप्रमुखांमार्फत 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता - २१२३/प्र.क्र.१०६/ना.पु.१५, 


(विभागप्रमुखांनी त्यांच्या अभिप्रायांसहह शासनास या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून १५ 
दिवसांच्या आत सादर करावेत. 
३. उपरोक्त विहीत मुदतीत प्राप्त न झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही व ही 
ज्येष्ठता यादी अंतिम केली जाईल. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥॥9५॥॥.90५९.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०३३११५०८२६०८०६ 
असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 
Digitally signed by GAJANAN RAMDAS DESHMUKH 


Date: 2023.03.31 15:12:51 +05'30' 
(गजानन रा. देशमुख) 


सोबत: परिशिष्ट 'अ' व 'ब' अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) सर्व विभागीय आयुक्त. 

२) सर्व उप आयुक्त (पुरवठा). 

३) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी. 


सर्व संबंधित अधिकारी ( उप आयुक्त (पुरवठा) यांचेमार्फत). 


) 
) 
) 
५) निवडनस्ती ना.पु.१५. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता - २१२३/प्र.क्र.१०६/ना.पु.१५, 


परिशिष्ट-अ 


ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याचा विहित नमूना (नियम ५) 


१. संवर्गाचे नाव :- जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी (गट-अ) 


२. वेतनश्रेणी :- सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन बँड १५६००- ३९१०० ग्रेड पे ५४०० प्रमाणे / सातव्या वेतन आयोगानुसार 5-२० : ५६१००-१७७५००. 


३. दि. ०१ जानेवारी, २०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची (दि.०१.०१.२०२१ ते ३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


ज्येष्ठता | शासकीय संबंधित | जन्म दिनांक | प्रवर्ग संवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा | शेरा 
क्रमांक | अधिकाऱ्यांचे नाव पदावरील रुजू दिनांक । दिनांक दिनांक 
नियुक्तीचा 
मार्ग 
ca २ ३ शिश ५ नि a ८ 
aa श्री. शहालिकराम पदोन्नती । ०१/०६/१९६७ | वि.जा.(अ।) | ३१/०१/२००९ । २३/०१/२००९ | ३१/०५/२०२५ 
बळीराम भराडी 
२ श्री. लिलाधर पदोन्नती । १९/०५/१९६६ | अ.जा. ०४/०६/२०१० | २८/०५/२०१० | ३१/०५/२०२४ 
माणिकराव दुफारे 
३ श्री. अनिल हरिदास पदोन्नती | ०५/०५/१९६९ अ.जा. ०१/०६/२०१० | २८/०५/२०१० | 3१/०५/२०२७ 
बन्सोड 
8 श्री. रमेश धोंडबाजी बेडे | पदोन्नती | २५/०२/१९६८ | अ.जा. ३१/०५/२०१० | २८/०५/२०१० | २८/०२/२०२६ 
षु श्री. राजू आत्माराम पदोन्नती — | 94/04/9868 खुला ०३/०६/२०११ | १०/०५/२०११ | 39/04/2022 
अनभोरे 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता - २१२३/प्र.क्र.१०६/ना.पु.१५, 


नि श्री. देवराम कृष्णराव | पदोन्नती १६/०८/१९६६ | इ.मा.व. १२/०५/२०११ | १०/०५/२०११ | ३१/०८/२०२४ 
वानखेडे 

9 श्री. sar भिवसन । पदोन्नती । ०५/०५/१९६५ | इ.मा.व. | १८/०५/२०११ | १०/०५/२०११ | 39/04/2023 
जवंजाळ 

८ श्री. अनिल maar | पदोन्नती २३/०६/१९६४ | SALA. 39/04/2099 | १०/०५/२०११ | ३०/०६/२०२२ 
सवाई 

९ श्री. अनिल सुधाकरराव | पदोन्नती । ३०/०६/१९७० | SATA. । २१/०५/२०११ | १०/०५/२०११ | ३०/०६/२०२८ 
टाकसाळे 

a श्री. नरेश राजारामजी । पदोन्नती | १०/०२/१९६९ | इ.मा.व. । ०३/०६/२०११ | १०/०५/२०११ | २८/०२/२०२७ 
वंजारी 

a q श्री. प्रशांत सुधाकरराव | पदोन्नती । २९/१०/१९६८ | SAT. । 20/04/2099 | 90/04/2099 | ३१/१०/२०२६ 
काळे 

१२ | a. बबनराव उत्तमराव | पदोन्नती । २८/१२/१९६५ | भ.ज.(क) । ०६/०९/२०१६ | ३१/०८/२०१६ | ३१/१२/२०२२ 
काळे 

१३ श्री. नरेद्र मधुकर भागडे | पदोन्नती | ०२/०७/१९६५ खुला १८/०३/२०१९ | ११/०३/२०१९ । ३१/०७/२०२२ 

१४  । श्री. सुधाकर भिमराव । पदोन्नती ०६/०९/१९६८ वि.जा.अ | ११/०८/२०२० | १०/०८/२०२० | ३०/०९/२०२६ 
पवार 

१५ | श्री. मनोहर हिरालाल । पदोन्नती । १८/०७/१९६७ इ.मा.व. । १४/०८/२०२० | १०/०८/२०२० | ३१/०७/२०२५ 
कडवे 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता - २१२३/प्र.क्र.१०६/ना.पु.१५, 


परिशिष्ट-ब 


ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याचा विहित नमूना (नियम ५) 


१. संवर्गाचे नाव :- जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी (गट-अ) 


२. वेतनश्रेणी :- सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन बँड १५६००- ३९१०० ग्रेड पे ५४०० प्रमाणे / सातव्या वेतन आयोगानुसार 5-२० : ५६१००-१७७५००. 


३. दि. 09 जानेवारी, २०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची (दि.०१.०१.२०२२ ते ३१.१२.२०२२ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 


ज्येष्ठता शासकीय संबंधित । जन्म दिनांक | wary संवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा | शेरा 
क्रमांक | अधिकाऱ्यांचे नाव पदावरील रुजू दिनांक । दिनांक दिनांक 

नियुक्तीचा 

मार्ग 

[= | 2 3 a 4 द शिळ ८ ९ 

he श्री. शहालिकराम पदोन्नती | ०१/०६/१९६७ | वि.जा.(अ।) | ३१/०१/२००९ । २३/०१/२००९ | ३१/०५/२०२५ 
बळीराम भराडी 

२ श्री. लिलाधर पदोन्नती १९/०५/१९६६ अ.जा. ०४/०६/२०१० २८/०५/२०१० | ३१/०५/२०२४ | उप आयुक्‍त 
माणिकराव दुफारे (पुरवठा) पदावर 

पदोन्नत. 

3 श्री. अनिल हरिदास पदोन्नती ०५/०५/१९६९ अ.जा. ०१/०६/२०१० | २८/०५/२०१० | 39/04/2029 | उप॒ आयुक्त 
बन्सोड iF (पुरवठा) पदावर 
बन्सोड पदोन्नत. 

8 श्री. रमेश धोंडबाजी बेडे | पदोन्नती | २५/०२/१९६८ | अ.जा. ३१/०५/२०१० | २८/०५/२०१० | २८/०२/२०२६ 

५ __ श्री. राजू आत्माराम पदोन्नती । १५/०५/१९६४ | खुला ०३/०६/२०११ | १०/०५/२०११ | ३१/०५/२०२२ | सेवानिवृत्त 
अनभोरे 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता - २१२३/प्र.क्र.१०६/ना.पु.१५, 


A श्री. देवराम PORTA । पदोन्नती | १६/०८/१९६६ | इ.मा.व १२/०५/२०११ | १०/०५/२०११ | ३१/०८/२०२४ 
वानखेडे 

9 श्री. ज्ञानेश्र भिवसन । पदोन्नती । ०५/०५/१९६५ | इ.मा.व १८/०५/२०११ | १०/०५/२०११ | ३१/०५/२०२३ 
जवंजाळ 

८ श्री. अनिल केशवराव । पदोन्नती । २३/०६/१९६४ | इ.मा.व ३१/०५/२०११ | १०/०५/२०११ | ३०/०६/२०२२ | सेवानिवृत्त 
सवाई 

९ श्री. अनिल सुधाकरराव | पदोन्नती । ३०/०६/१९७० | SAA २१/०५/२०११ | १०/०५/२०११ | ३०/०६/२०२८ 
टाकसाळे 

a श्री. नरेश राजारामजी । पदोन्नती । 90/02/9888 | इ.मा.व ०३/०६/२०११ | १०/०५/२०११ | २८/०२/२०२७ 
वंजारी 

a q श्री. प्रशांत सुधाकरराव । पदोन्नती । २९/१०/१९६८ | इ.मा.व. । 20/04/2099 | १०/०५/२०११ | ३१/१०/२०२६ 
काळे 

१२ श्री. बबनराव उत्तमराव | पदोन्नती २८/१२/१९६५ | भ.ज.(क ०६/०९/२०१६ ३१/०८/२०१६ | 39/92/2023 
काळे 

q3 श्री. नरेद्र मधुकर भागडे | पदोन्नती ०२/०७/१९६५ खुला १८/०३/२०१९ । ११/०३/२०१९ | ३१/०७/२०२३ 

१४ श्री. सुधाकर भिमराव । पदोन्नती ०६/०९/१९६८ वि.जा.अ । ११/०८/२०२० | १०/०८/२०२० | ३०/०९/२०२६ 
पवार 

१५ | श्री. मनोहर हिरालाल । पदोन्नती । १८/०७/१९६७ इ.मा.व. । १४/०८/२०२० | १०/०८/२०२० | ३१/०७/२०२५ 
कडवे 

१६ श्री. रघुनाथ आबासाहेब | पदोन्नती ०१/०१/१९६४ खुला ३०/०५/२०२२ | ३०/०५/२०२२ | 3१/०५/२०२२ | सेवानिवृत्त 
ताडगे 

१७ श्री. विजय कृष्णराव पदोन्नती ३१/१०/१९७२ अ.जा. ०३/०६/२०२२ | ०३/०६/२०२२ | 39/90/2032 
सहारे 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


